राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत श्री. वारणा 
सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लि, 
वारणानगर, जि.कोल्हापूर. या संघाच्या दूध केंद्र 
उभारणी व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता आर्थिक 
सहाय्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.७० /पदुम-८ 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख:- २१ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा : शासन समक्रमांकित दि.११ जून, २०२० रोजीचा शासन निर्णय. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व शार्ती या शिर्षाखालील मुद्दा क्र. ८ खालीलप्रमाणे वाचण्यात 


यावा. 

“८. मंजूर प्रकल्पाची यडास्वीरीत्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे “जिल्हा 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी”यांची राहील. प्रादेशिक स्तरावर संबंधित विभागाचे प्रादेशिक 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी व राज्यस्तरावर आयुक्त, दुग्धव्यवसाय हे प्रकल्पाकरीता “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून नियंत्रण ठेवतील.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक २०२००८२११३०१२५७५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


क Digitally signed by Rajesh Shaligram Govil 

DN: c=IN, o=Gove Of Mah htra, ou=Agi It 
Rajesh 1. 

2.5.4.20=c549410b225 1df8c92783a2da17afcacbe7f8fe3a4fdsat 

कं 156fea84433871f11 
rialNumber=3cec7a5cf8d124a0d8e1 Sbfc85a782c01ef27: 

Shalig ram Gove eee 

Di 2020.08.21 13:11:46 +05'30' 

(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय)/ मा.राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग 

७. आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.७०/पदुम-८ 


८. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, 

९. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,पुणे विभाग, पुणे. 

१०. विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) पुणे विभाग, पुणे. 

११. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, कोल्हापूर. 

१२. जिल्हा TAMA उप आयुक्त, कोल्हापूर.. 

१३. जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, कोल्हापूर. 

१४. महाळेखापाला१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१५. अध्यक्ष, श्री. वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लि, वारणानगर, जि.कोल्हापूर 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


